अधीक्षक अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प 
मंडळ, बुलढाणा व त्यांच्या अधिपत्याखालील ३ 
विभाग व उपविभाग या कार्यालयाच्या नियत 
अस्थायी आस्थापना व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दि. १/०३/२०१९ ते 
३०/०९/२०१९ पर्यंत चालू ठेवण्यास मंजूरी 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक- मुदतवाढ -२०१९/३७४/प्र.क्र.७५/ मोप्र-२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :-०२/०४/२०१९ 


संदर्भ - 9) शासन निर्णय क्र. जलसंपदा विभाग, क्रमांक- मुदतवाढ २०१८/(३६/२०१८) मोप्र-२, 
दि. ०२/११/२०१८ 
२) अधिक्षक अभियंता, बु.पा.प्र.मं.बुलढाणा यांचे जा.क्र. ६१५/आस्था-२/२०१९ , 
दि. २९/०१/२०१९ 
3) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्रक्र.८/१६/ आ.पु.क, 
दिनांक २१/०२/२०१९ 
४) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांक आढावा २००२ (३३५/२००२)/ आ (प्रशि), 
दि.६/०२/२००३ 
प्रस्तावना :- 


अधीक्षक अभियंता , बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलढाणा यांच्या अधिपत्याखालील 
अधिनस्त असलेल्या क्षेत्रिय आस्थापनेवरील सर्व पदांची निर्मिती सुधारीत आकृतीबंधानुसार 
संदर्भाधिन क्रमांक ४ येथील शासन निर्णय दिनांक ०६/२/२००३ अन्वये निश्चित करण्यात आली 
आहे. अधिक्षक अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलढाणा यांच्या अधिनस्त 
असलेल्या क्षेत्रिय आस्थापनेवरील कार्यालयांना खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे व परिशिष्ट 
अव ब मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ४४५ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी 
१२ पदांना दिनांक २८/०२/२०१९ पर्यंत चाळू ठेवण्यास संदर्भीय क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये 
मंजूरी देण्यात आली होती. 


कार्यालयाचे नांव नि.अ.आस्थापना | रु.अ.आस्थापना 

१)बुळढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलढाणा २८पदे |. -- | 

२)कार्यकारी अभियंता ,खडकपूर्णा प्रकल्प विभाग , १२४ पदे १ पद 

देऊळगाव राजा 

3) कार्यकारी अभियंता feria प्रकल्प पुनर्वसन १३३ पदे १० पदे 

विभाग , खामगाव 

8) जिगांव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग, शेगांव १६०पदे १ पद 
एकूण ४४५ पदे १२ पदे 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०१९/३७४/प्र.क्र.७५/ मोप्र-२, 


सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना 
तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश 
आकृतिबंधात करण्यात आलेला नाही, अज्ञा अस्तित्वात सर्व अस्थायी पदांना दिनांक 
२८/०२/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. तथापी सर्व प्रशासकीय 
विभागांची सुधारीत आकृतिबंध निश्चित करण्याबाबतची कार्यवाही अद्याप पूर्ण झालेली नाही. ही 
बाब विचारात घेऊन दिनांक १/०३/२०१९ ते दिनांक ३०/०९/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे 
अधिकार संदर्भ क्रमांक ३ चे शासन निर्णयानुसार देण्यात आले आहेत. 
शासन निर्णय :- अधीक्षक अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळाच्या संदर्भीय क्र. २ च्या 
प्रस्तावास अनुसरुन अधीक्षक अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलढाणा व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील ३ विभाग व उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापना व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थावनेवरील परिशिष्ट अ व ब मध्ये दर्शविलेल्या अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०३/२०१९ ते 
दिनांक ३०/०९/२०१९ पर्यंत चाळू ठेवण्यास खालील अटींच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


कार्यालयाचे नांव नि.अ.आस्थापना | रु.अ.आस्थापना 

१)बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलढाणा २८पदे |. -- | 
२)कार्यकारी अभियंता, खडकपूर्णा प्रकल्प विभाग, १२४ पदे १ पद 
देऊळगाव राजा 
३) कार्यकारी अभियंता, जिगांव प्रकल्प पुनर्वसन | १३३ पदे ९ पदे 
विभाग, शोगांव 
8) जिगांव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग, शोगांव १६० पदे १ पद 

एकूण| ४४५ पदे ११ पदे 


१) रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंतच चालू राहील. 
२) सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या काळावधीत कार्यरत असतील. 
३) ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्याहून अधिक कालावधीसाठी रिक्‍त 
नसतील. 
सदर पदांवरील वेतनाचा खर्च, मागणी क्रमांक आय-५, मुख्य लेखाशीर्ष- ४७०१ मोठे व 
मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, co सर्वसाधारण (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमांना कर्जे (०४ विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान (वेतन) 
(०४(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली sara, (अनिवार्य) ( ४७०१ आय 
१७१) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व सन २०१८-१९ या वर्षाकरीता सदर लेखाशिर्षातंर्गत 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
तसेच रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेच्या पदांसाठी होणारा वेतनाचा खर्च , मागणी 
क्रमांक आय-५ ,मुख्य लेखाशीर्ष- ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, (१९०) 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे , (02) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग 


पृष्ठ १३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०१९/३७४/प्र.क्र.७५/ मोप्र-२, 


भांडवली अंशदान (०२)(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान 
(कार्यक्रम) (४७०१ एच ६६५) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकवा व सन २०१८-१९ या वर्षाकरीता 
सदर लेखाशिर्षातर्गत मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/ प्र.क्र.८/ १६/ 
आ.पु.क.१, दिनांक २१/०२/२०१९ अन्वये विभागास दिलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यांत 
येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharastra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०४०२१३०५१६०७२७ असा आहे. हा 
कार्यालयीन आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

Pandurang ना 


= Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 


Tulshiram Kedare __ bate:2o1s.01021:09:58.0530" 
सहपत्र- परिशिष्ट अव ब (पांडुरंग केदारे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत- सहपत्रासह- 
१) महालेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर, 
२) महालेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य, (लेखापरीक्षा) नागपूर, 
३) वित्त विभाग, व्यय-१२, मंत्रालय, मुंबई, 
४) कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ,नागपूर 
५) अधीक्षक अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलढाणा यांना कळविण्यात येते 
की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या व्यतिरिक्त इतर 
अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या निर्णयान्वये दिलेल्या 
मंजूरीच्या प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन 
देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांवर राहील, 
त्याचप्रमाणे प्रस्तावात नमूद लेखाशिर्ष हे जुने असल्याने शासन निर्णयात सुधारण्यात आलेले 
आहे. भविष्यात प्रस्ताव पाठविताना याची नोंद घेण्यात यावी. 
६) कार्यकारी अभियंता, खडकपूर्णा प्रकल्प विभाग, देऊळगाव राजा. 
७) कार्यकारी अभियंता, जिगांव प्रकल्प पुनर्वसन विभाग, शेगांव 
८) कार्यकारी अभियंता, जिगांव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग, arta 
९) मोप्र-(२) कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ १३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०१९/३७४/प्र.क्र.७५/ मोप्र-२, 


परिशिष्ट अ 


शासन निर्णय क्रमांक मुदतवाढ २०१८/प्र.क्र.3३६/१८/मोप्रर, दिनांक ०२/०४/२०१९ चे सहपत्र 
दिनांक १/३/२०१९ ते ३०/०९/२०१९ साठी नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ४४५ पदे 


१) | अधीक्षक अभियंता बुलडाणा | १ | 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलडाणा 
3 कनिष्ठ 

अभियंता/स.अ.२/शा.अ. 
ee 
—. 
er कळना 
a काडा 
a कान 
es 
a क्या कनी 
[कव 
७60 | 
1110120. 
ee ४ 


एकुण :- 
2) खडकपुर्णा प्रकल्प विभाग, कार्यकारी अभियंता 


देऊळगांव राजा २ उपकार्यकारी अभियंता 


कवची म 
[५ 
(घा कका 
अहा काळ 
जाणा कमचा 
क ॅॅॅलललल्त 
पतत 
शका का डा 
७ बक 


एकूण पद संख्या. 
ae बर्या 
ae 


Oo] ev] OO}; OO] -0 | AW] OF; Of] OO] KC] CK] oO] -5 


A 
०८ | - | O16 


oO}; -0 | AV] Of] -0 | 9८ 


पृष्ठ १३ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०१९/३७४/प्र.क्र.७५/ मोप्र-२, 


१३ निम्नश्रेणी लघुलेखक 
a सिंगणक 
१५ वाहन चालक 


२ कनिष्ठ 
अभियंता/स.अ.२/शा.अ. 


३ वरिष्ठ लिपीक 
४ कनिष्ठ लिपीक 
५ स्था.अभियांत्रीकी सहाय्यक. 


i 


ri 
“vy 
GI 
so 
O}] A] OO}; oO}; Of] CK] A] -0 


टंकलेखक 
वाहन चालक 
डिपाई 
चौकीदार 
एकुण :- 
खडकपुर्णा प्रकल्प उपविभाग क्र.३ उपविभागीय अभियंता 
टाकरखेड भागीले. 2 कनिष्ठ अभियंता/स.अ.२/ 
शा.अ. 
3 वरिष्ठ लिपीक 
४ कनिष्ठ लिपीक 
षु स्था.अभियांत्रीकी सहाय्यक. 
अनुरेखक 
टंकलेखक 
वाहन चालक 
डिपाई 
चौकीदार 
एकुण :- 


ios 


९ 


Sb 


छठ 


छठ 


i 


Eo) 


खडकपुर्णा प्रकल्प उपविभागीय अभियंता 
उपविभाग क्र.४ .देऊळगांव मही कनिष्ठ 
अभियंता/स.अ.२/शा.अ. 


A) A) A) 
aN AJ -O 


3 वरिष्ठ लिपीक 


ले. -O| -O]| -O 


-O 
०८ _-०। (२ 


-०| A] -0। O|] oO] CK] A] -0 


ae) 
ios 


oc 


शिळा 


पृष्ठ १३ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०१९/३७४/प्र.क्र.७५/ मोप्र-२, 


कनिष्ठ लिपीक २ 
स्था.अभियांत्रीकी सहाय्यक ४ 
अनुरेखक = ae 
टंकलेखक sae 
ae 
2 
= a 


वाहन चालक 
डिपाई 
चौकीदार 
एकुण :- १८ 


पेनटाकळी प्रकल्प बांधकाम > a उपविभागीय अभियंता = a 


उपविभाग क्र.४ (ASH) मुख्यालय ४ 
चिखली. अभियंता/स.अ.२/शा.अ 


वरिष्ठ लिपीक 


छठ 


Ne 
“ay 
Gl 
S| 
o| 4| 0] of o}] xc] | © 


7 
6g) 
-१ 
1 
> 
ios 


Al 
-1) 
Ne 
ae 
dl 
q 
op 
| 
4 
S| 
eS) 
- 
“क$ 
८] 
हट 
मीक 
न्न 
=") 
त्य 
gw 
जे 
त्य 
= 
-0 


9८ 


अभियंता/स.अ.२/शा.अ. 


[eee मळत. 
as 
1 rr es 

Eo 


पृष्ठ १३ पैकी ६ 


Mt 
(य 
“oy 
GI 
3 
0} A | oOo] 0] 0] CK} A] -० 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०१९/३७४/प्र.क्र.७५/ मोप्र-२, 


3 'ार्यकारी अभियंता जिगाव प्रकल्प 
पुनर्वसन विभाग, शेगाव 
sd उपकार्यकारी aT 


3 कनिष्ठ 
अभियंता/स.अ.२/शा.अ. 


(काना 
त ककत 
७) 
क ॅॅॅत 
क्त 
"टी 
तत काची 
लॅ (208 
rt 
0 स्त 
ae 
es; 


कार्यकारी अभियंता 


३.१जिगाव प्रकल्प पुनर्वसन उप विभाग शिंगी उपविभागीय अभियंता 


क्र.१, शेगाव 
(जुने नांव लघु पाटबंधारे बांधकाम 


उपविभाग , चिखली अभियंता/स.अ.२/शा.अ. 


4 स्था.अभियांत्रीकी सहाय्यक. 
अनुरेखक 

9 टंकलेखक 
शिपाई 


3 
] 
& 
é वाहन चालक 
र 
| 90 | 


oc] -o 


ल 
ae 


-० | O|] O}] O]}] OO] OO] AV] Of] -0 | 9८ 


o~ 
ae 


aN 
[oe 


(९२ 


पृष्ठ १३ पैकी 9 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०१९/३७४/प्र.क्र.७५/ मोप्र-२, 


क्रमांक २ ,शेगांव 
( जुने नांव पेनटाकळी प्रकल्प 
बांधकाम उ.वि.मेहकर) 


उपविभागीय अभियंता 


कनिष्ठ 
अभियंता/स.अ.२/शा.अ. 


3 स्था.अभियांत्रीकी सहाय्यक 8 
वरिष्ठ लिपीक 


८ वाहन चालक 


षु 
8 


4 
a 


३.३ |जिगांव प्रकल्प पुनर्वसन उपविभाग a 
क्रमांक 3 ,नांदुरा 


जुने नांव पेनटाकळी प्रकल्प 
बांधकाम उ.वि.मेहकर) 


मिड भव 

ai ane 

Ls 
2 

ea 

fal 

i वदा 

शिडी 


उपविभागीय अभियंता 


कनिष्ठ 
अभियंता/स.अ.२/शा.अ. 


स्था.अभियांत्रीकी सहाय्यक 


वाहन चालक 


षु 
a3 


३.४जिगांव प्रकल्प पुनर्वसन उपविभाग aa 
क्रमांक ४, जळगांव जामोद 


a 

= 

oo ह 

च 
a 
ci cart a 

7 र 

वा sie 

ca a 


उपविभागीय अभियंता 


अभियंता/स.अ.२/शा.अ 


२ कनिष्ठ 
: ae a 
षु सः प्था अभियांत्रीकी 7 सहाय्यक i 


Rte 
Ld र 
ळ्या 


२ 
( स्था.अभियांत्रीकी सहाय्यक 


पृष्ठ १३ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०१९/३७४/प्र.क्र.७५/ मोप्र-२, 


४ कनिष्ठ लिपीक 
५ स्था.अभियांत्रीकी सहाय्यक. 


विभाग व उपविभाग मिळून एकूण १३३ 


चिखली, ||| | 
३ 


पृष्ठ १३ पैकी ९ 


४.२ 


पदनाम पदसंख्या 


कलम कायक ad 


co साना 
gre विभाग, यां हळ वत 
( विभागीय कार्यालय ) कनिष्ठ अभि/ शाखा अभि/ स. अभि. २ 

<a 


९ jay टंकलेखक / निम्नश्रेणी 
कक) 
वि 
संगणक 


शिपाई 


झि 113 
tian 7 we वळ काळा 


oo 
उपविभागीय अधिकारी, जिगांव | १ | 
(जुने नांव - वान प्रकल्प 
उ.वि.क्र.४ वारी) 

कनिष्ठ लिपीक 

व 
जिळ 
उपविभागीय अधिकारी, feria) १ |उपविभागीयअभियंता | 
धरण उपविभाग क्र.५ तेल्हारा 
(जुने नांव - वान प्रकल्प 9 
<A TE) ee 


4 
3 
4 
3 
२ 
२ 
ट 


कळ क 


पृष्ठ १३ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०१९/३७४/प्र.क्र.७५/ मोप्र-२, 


| 


४.५ 


उपविभागीय अधिकारी 
जिगांव धरण उपविभाग क्र.६ 
दानापूर ( जुने नांव - वान प्रकल्प 
उ.वि.क्र.६ दानापूर ) 


उपविभागीय अधिकारी, जिगांव 
धरण उपविभाग क्र.७ ]ोगांव 
(जुने नांव - वान प्रकल्प 
उ.वि.क्र.७ होगांव ) 


उपविभागीय अधिकारी, जिगांव 
पुनर्वसन उपविभाग क्र.४ शेगांव 


७ असक क 
८ वहतवालक 1१ 
कि २ 


ek a 
ea 
ase 1१11 
2 [as अभि शाखा अभ स अभ र 
३ स्वत अभे सहाखक | 
४ fete [१ 
हळ वा 
७ | अनुखखक [१ 
८ | बह्नवालल [१ 
शि 111२ 
ae fate wee 
aa 
a sterner 11१1 
2 ]कनि a शाखा आभास अभ al ४ 
9 
ह वाळा 
os 
Ce [१ 
cfnm 
२ शिप 1२ 
a0 en eee 
ce 
a sereriaataar 1१ 
2 ]कनिष अभि शाखा अभ aR र 
9 
(क 
ea aes 
=a 
et जळत 


पृष्ठ १३ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०१९/३७४/प्र.क्र.७५/ मोप्र-२, 


उपविभागीय अधिकारी, जिगांव 
पुनर्वसन उपविभाग क्र.५, 
नांदुरा 


कळ: काडा 
ec a |... ..| 
३ स्थापत्य अभि. सहाय्यक 

८ 'वाहन चालक 


“J 


| 


उपविभागीय अधिकारी, जिगांव 
लघुपाटबंधारे, मलकापूर ( जुने 
नांव - लघु पाटबंधारे उप 
विभाग, मलकापूर ) 


उपविभागीय अभियंता 


कनिष्ठ अभि/ शाखा अभि/ स. अभि. २ 
as 


टंकलेखक 

चौकीदार / पहारेकरी 

एकूण पदे (विभाग व उपविभाग) 
बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळांतर्गत 
एकूण पदे( 9+2+3-+¥) 


पृष्ठ १३ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०१९/३७४/प्र.क्र.७५/ मोप्र-२, 


प्रपत्र ब 
शासन निर्णय क्रमांक मुदतवाढ २०१९/३७४/प्र.क्र.७५/मोप्र-२, दिनांक ०२/०४/२०१९ चे सहपत्र 
दिनांक १/०३/२०१९ ते दिनांक ३०/०९/२०१९ साठी रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण ११ पदे 


खडकपुर्णा प्रकल्प विभाग ,देऊळगाव राजा 


पदनाम पदे सेवानिवृत्ती दिनांक 
शि सुरेश पुंडलिक.चिंचोले मजुर [aed 39-04-2020 
एकूण Lee 


जिगांव प्रकल्प पुनर्वसन विभाग, शेगांव 


अ.क्र. | नाव पदनाम पदे | सेवानिवृत्ती दिनांक 
i a |] . | Ue. सुरडकर वाहनचालक : 39-04-2020 
2.  श्री.एम.के.खेकडे (पाटील) वाहनचालक ३१-५-२०१९ 
३ ।आर.आर.भाकरे मुकादम re 394-019-2029 
४. | शो.वहाब शो.महंमद शेख स्वच्छक ३१-०७-२०१९ 
५. ।आर.जी. तायडे स्वच्छक भे ३०-०६-२०२२ 
६. | श्री.एस.एम.खराटे स्वच्छक ३१-१२-२०२० 
७. ।बी. आर. चव्हाण चौकीदार re ३०-०४-२०१९ 
८. | श्री.डी.टी.गवई मदतनीस १ | ३०-६-२०२० 
९. | श्री.एस.पी.शिनगारे मजूर हिज ३१-५-२०२९ 
एकूण ९ 
जिगांव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग,शेगाव 
अ.क्र. | नाव पदनाम पदे | सेवानिवृत्ती दिनांक 
ra WX. लबडे वाहनचालक दिता ३१-०१-२०२३ 
एकूण =z 
एकूण पदे- 99 


पृष्ठ १३ पैकी १३ 


